सन २०२२-२३ करीता महाराष्ट्र 
आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 
योजनांतर्गत (MEMS) कार्यान्वित 
रुग्णवाहीकांवरील आवर्ती खर्चासाठी 
निधी मंजूर करण्याबाबत. (ऑगस्ट, 
२०२२ चे २० टक्के देयक) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२२/प्र.क्र.१३७/ आरोग्य -३ 
१० वा मजला , गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक: ११ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा- 
१) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०११/प्र.क. २२४ / 
आरोग्य-३, दिनांक २८ मार्च, २०१३. 


— 


२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पीएचडी-३००११/ प्र.क्र. ३८७/ 
२०१६/ आरोग्य ७, दिनांक १५ जून, २०१६ 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस- २०१८/प्र.क्र.२७०/ 
आरोग्य -३, दिनांक ०८ मे, २०१९. 

४) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस- २०१८/प्र.क्र.२७०/ 
आरोग्य -३, दिनांक २९जुले, २०१९. 

५) शासन पत्र, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०१८/ प्र.क्र.२७०/ 
आरोग्य -३ , दिनांक ०४ जानेवारी, २०२०. 

६ शासन पत्र, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस- २०१९/ प्र.क्र.१७७/ 
आरोग्य -३, दिनांक १७ मार्च, २०२० व ७ जुलै, २०२० 

७) शासन पत्र, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस- २०१९/ प्र .क्र.१७७/ 


आरोग्य -३, दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२०. 
८) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०२१/प्र.क.९६/आरोग्य-३, 
दिनांक २५ मे, २०२१. 
९) आरोग्य सेवा आयुक्तालयाचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-३/ टे-४/ राज्यस्तर/ अनु. 
वितरण/२०२२-२३/॥॥६॥॥७-१०८/ऑगस्ट-२०२२/१७८००-८०१/२२, दि. १८.१०.२२ 
प्रस्तावना:- 
राज्यात आपदग्रस्तास तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी याकरीता अत्याधुनिक दळणवळण 
यंत्रणेसह वैद्यकीय उपकरणांनी सुसज्ज san रुग्णवाहिकांची सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून संपुर्ण राज्यात २३३ अँडव्हान्स लाईफ सपोर्टींग (ALS) आणि ७०४ बेसिक 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२२/प्र.क्र.१३७/आरोग्य-३ 


लाईफ सपोटींग (BLS) अज्ञा एकूण ९३७ रुग्णवाहिकांची आपत्कालिन प्रतिसाद सेवा (EMS) ५ वर्षाकरीता 
राबविण्यासाठी मे.बी.व्ही.जी.इंडीया या सेवा पुरवठादाराशी करार करुन दिनांक २६ जानेवारी, २०१४ पासून 
कार्यान्वित करण्यात आली. तद्नंतर उपरोक्त अ. क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०१६-१७ पासून 
सदर योजना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडून संचालक, आरोग्य सेवा यांच्याकडे हस्तांतरीत करण्यात 
आली. यास्तव सन २०१६-१७ पासून सदर योजना राज्य योजना म्हणून कार्यान्वित आहे. सदर योजनेबाबत 
सेवापुरवठादाराश्ी केलेल्या करारपत्रानुसार सदर कराराची मुदत दिनांक ३१ जानेवारी,२०१९ रोजी 
संपुष्टात आली. तथापि, रूग्णसेवेमध्ये अडचणी न येता रूग्णवाहिका सेवा विनाखंड सुरू राहण्यासाठी 
तातडीची बाब म्हणून दिनांक ०१ फेब्रुवारी,२०१९ ते ३१ जानेवारी, २०२१ या कालावधीत अनु.क्र.३ ते ७ 
अन्वये विविध आदेशान्वये ताप्तुरती मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर वरील अनुक्रमांक ८ अन्वये 
अ.मु.स.(वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीनुसार व मा.राज्यपाळ महोदयांनी दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने मा.मंत्रिमंडळाने दिलेल्या अंतिम निर्णयानुसार जुन्या पुरवठादारास अटींच्या अधीन 
राहून सदर करारास दि.०१.०२.२०१९ ते दि.३१.०१.२०२४ पर्यंत या कालावधीकरीता अंतिम मुदतवाढ दिली 
आहे. सदर योजनेवरील माहे ऑगस्ट,२०२२ च्या देयकामधील ७० टक्के रकमेच्या आवर्ती खर्चाचा प्रस्ताव 
आयुक्‍्तालयाकडून सादर करण्यात आला आहे. त्यातील ५० Tae रकमेस मंजूंरी देण्यात आली असल्याने 
आता उर्वरित ऑगस्ट,२०२२ च्या देयकामधील Yo टक्के रकमेच्या आवर्ती खर्च अदा करण्यासंदर्भात 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजना अंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या टोल फ्री क्रमांक १०८ 
च्या सुसज्ज रुग्णवाहीकांवरील सेवा पुरवठादारास दि.०१.०२.२०१९ ते दि.३१.०१.२०२४ या ५ वर्षाकरीता 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याकरीता आवर्ती खर्चासाठीच्या प्रस्तावावर माहे ऑगस्ट,२०२२ च्या एकूण 
रु.३१,३३,०७,९०६/- या देयकाच्या २० टक्के रु.६,२६,६१,५८१/- (रु.सहा कोटी सव्वीस लाख एकसष्ट 
हजार पाचशे एक्याऐंशी फक्त ) इतक्या देयकास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त रुग्णवाहीकांमार्फत पुरविण्यात आलेल्या सेवांचा तपशील दरमहा शासनास सादर 
करण्यात यावा. दंडाची आकारणी झाली असल्यास, ३० टक्के च्या उर्वरित देयकामधून वसूल करण्यात 
यावी. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्र. आर-१, २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ८००, 
इतर खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, ०१ किमान गरजा कार्यक्रम (०१) 
(90)- ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना-महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा,(२२१०४६८९) - १३ कार्यालयीन 
खर्च या मुख्य लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी 
केलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२२/प्र.क्र.१३७/आरोग्य-३ 


४. वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या 
परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ भाग-१, उपविभाग-४ मधील अ.क्र.११अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच त्यात नमूद अटीची पुर्तता करुन 
सदरचा मंजूरी आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. सदरचा प्रस्ताव आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) यांच्या मान्यतेने 
आल्यामुळे, सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये) यांनी त्वरीत देयक अदा करण्यासाठी कोषागारात 
सादर करावे. 


प्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥॥१॥७/१७॥॥१.५०५.॥१या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०२१२०००८१६१७ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळयांच्या आदेशानुसार व नावाने. : प्या, अवत byes 
Roshani (८५५५१७ 
DI 


IN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


Dinesh sro ak 


postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


Ka d a aa 2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d 
44ae02d12f2c1313143ad837675 
7 5d0e815a1eb20fdO0ce, 
p t | cn=Roshani Dinesh Kadam Patil 
a | Date: 2022.11.11 16:36:37 +05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
४. सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
५. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखा परिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 
६. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. नियोजन विभाग (का. १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
११. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा/लेखा शाखा) मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती (आरोग्य - ३). 


पृष्ठ ३पैकी३ 


